शिक्षण आयुक्तालय व अधिनस्थ 
संचालक कार्यालये यांच्यासाठी 
संगणक व Mex कम स्कॅनर खरेदी 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणे. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.३/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:- १८ जून, २०२०. 


१) शिक्षण आयुक्तालय, पुणे यांचे जा.क्र.शिआ/२०१८/नवीन संगणक खरेदी 
प्रस्ताव/आस्था क्र.१४३/६९४१, दि.७ डिसेंबर, २०१९. 
२) प्रकल्प अंमलबजावणी समिती बैठकीचे इतिवृत्त दि.२६.१२.२०१९. 
3) शासन निर्णय, झालेय शिक्षण विभाग, क्र.ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.३/संगणक, दि.२१ 
जानेवारी, २०२०. 
४ वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि.१३.०३.२०२०. 
प्रस्तावना :- 
शिक्षण आयुक्‍ताळलय व अधिनस्थ संचालक कार्यालये यांच्यासाठी ई-गव्हर्नन्स अंतर्गत नवीन 
संगणक, प्रिंटर खरेदी करण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र.२ नुसार मंजूर केला आहे. त्यानुषंगाने 
संदर्भ H.3 नुसार सदर खर्चास मान्यता देण्यात आली होती. परंतु वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ 
येथील निर्बंधामुळे संदर्भीय देयक भागविण्यात आले नव्हते. त्यामुळे चाळू आर्थिक वर्षात संदर्भ क्र.३ 
येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
सबब, शासनाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णय अधिक्रमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

२. प्रकल्प अंमलबजावणी समितीने दिनांक २६ डिसेंबर, २०१९ रोजीच्या बैठकीत केलेल्या 
शिफारशीनुसार शालेय शिक्षण विभागातील शिक्षण आयुक्‍तालय व अधिनस्थ संचालक कार्यालये 
यांच्यासाठी ९५० संगणक, २२१ प्रिंटर कम स्कॅनर खरेदी करण्याच्या रु. ४८०.०४ लक्ष (GST सह) 
खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. खरेदी करावयाच्या संगणक सामग्रीचा तपशील 


खालील तक्त्यात नमूद आहे. 
अ. क्र. वस्तुचे विवरण अंदाजे किंमत | संख्या एकूण 
me . | Desktop Computer (High End) 84,000 4o 22,40,000 
Desktop Computer 80,000 ९०० ३,६०,००,००० 
3. | Printer Scanner ११,००० २२१ २४,३१,००० 
GST @ १८% ७३,२२,५८० 
Total ४,८०,०३,५८० 


शासननिर्णयक्रमांकः ईगव्ह-१५२०/प्र.क्र.३/संगणक 


३. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक. ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण,८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (०२) (49) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२ H ४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातून सन 
२०२०-२१ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी विभागातील उपसचिव 
(Agama), यांना नियंत्रक अधिकारी व अवर सचिव (लेखाशाखा) यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका-२०१५ दिनांक १७ एप्रिल, 2094 मधील 
उपविभाग- २ मधील अनुक्रमांक २७ अ मधील नियम क्र. ७६ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. २८३/व्यय-५, दिनांक 
०४.०६.२०२० अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००६१८१६०३०९९३२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Pravin 
Rajaram 
Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


अ 


प्रत :- 
१) अ.मु.स., वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
२) अ.मु.स., शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्विय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
३) प्र.स., माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर १/२., 
) 
) 
) 


६) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 9/2. 
७) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
८) निवडनस्ती,संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


